सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील 
अर्थसंकल्पीय तरतुदींचे पुनर्विनियोजन. 
“मागणी क्र.झेडई-१, २०५३, जिल्हा 
प्रशासन,(अनिवार्य खर्च) (दत्तमत)”. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१८/प्र.क्र.७४/का-७ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: ०५/१०/२०१८ 


प्रस्तावना : 
सन २०१८-२०१९ या आर्थक वर्षात मागणी क्र.झेडई-१, 2043, जिल्हा प्रशासन, (००)(१०१), आयुक्‍त 


(००)(०२) आयुकत, औरंगाबाद, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, आस्थापना खर्च (अनिवार्य) (२०५३१२६७), “१३ 


कार्यालयीन we” आणि “99 देशांतर्गत प्रवास wa” या खालील अर्थसंकल्पीय तरतुदीचे पुनर्विनियोजन 


करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
झासन निर्णय : 
मागणी क्र.झेडई-१, २०५३, जिल्हा प्रशासन, (००)(१०१), आयुक्त (00)(02) आयुक्‍त, औरंगाबाद, 


महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, आस्थापना खर्च (अनिवार्य) (२०५३१२६७ , या लेखाशिर्षाखाळील “१३, कार्यालयीन 


खर्च" आणि “११, देशांतर्गत प्रवास खर्च” या उद्दीष्टाखाळी सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार एकूण 


रु.१,२३,५००/- (रुपये एक लाख तेवीस हजार Waal मात्र) इतक्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीचे पुनर्विनियोजन 


करण्यास झासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. मागणी क्र.झेडई-१, २०५३, जिल्हा प्रशासन, (००)(१०१), आयुक्त (००)(०२) आयुक्‍त, औरंगाबाद , 


महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, आस्थापना खर्च (अनिवार्य (2043924), “१३ कार्यालयीन खर्च” आणि “११, 


देशांतर्गत प्रवास खर्च” या लेखाशिर्षाखाली चालू वर्षात अधिकची तरतूद आवश्‍यक नाही या अटीच्या अधीन 


राहून एकूण रु.१,२३,५००/- (रुपये एक लाख तेवीस हजार पाचशे मात्र) इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद “मागणी 


क्र.झेडई-१, २०५३, जिल्हा प्रशासन, (००)(१०१), आयुक्‍त (००)(०१) आयुक्‍त, औरंगाबाद, महाराष्ट्र राज्य वक्फ 


न्यायाधिकरण, आस्थापना खर्च (अनिवार्यी (२०५३१२५८)” “११-देशांतर्गत प्रवास खर्च ” या लेखाशिर्षाखाली 


उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि २०१८/प्र.क्र.७४/का-७ 
2. सदर शासन निर्णय, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग-पहिला, उप विभाग-तीन मधीळ नियम 


क्र.१ मधील परिच्छेद क्र.१६२,१६३ व १६४ मधील अनुक्रमांक ५ मधील अधिकारांचा वापर करुन वित्त विभागाने 


दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१००५१६४८१२३११४ असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


‘ Digitally signed by Dinesh M. Sonavane 
h M DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Minorities 
D | Nn e S 7} ढा Development Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9cabb099fd0576208f4caa310d2e7860201ab5363a2133e0 
927ff26c0f016fdf, 
2.5.4.45=032100CD9D66225CED8BAE27E0E1249D39EC14A54419D. 
(0 Nn a V a Nn e 0A13504B49333B23F92B58199, cn=Dinesh M. Sonavane 
Date: 2018.10.05 16:50:15 +05'30' 
(दि.मा.सोनावणे) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

महालेखापाल 9/2 (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई/नागपूर, 

महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-१, मुंबई/नागपूर, 

पीठासीन अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद, 
जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद, 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद 

६. उपसचिव (कोषा/प्र.१, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

७. सह सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (का.४), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. प्रधान सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
९. वित्त विभाग (व्यय ४/अर्थसंकल्प-१४/अर्थ-३), मुंबई 

१०. निवडनस्ती/कार्यासन-७ संग्रहार्थ. 


Cc za A -0 


पृष्ठ 3 पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि २०१८/प्र.क्र.9७४/का-७ 


शासन निर्णय क्रमांक अविवि-२०१८/प्र.क्र.9७४/का.७, दि.०५.०१.२०१७ सोबतचे विवरणपत्र 


अ.क्र. प्रस्तावामुळे परिणाम होणार असलेले लेखाशीर्ष सुधारित पुनिर्विनियोजन | पुनिर्विनियोजनानंतर अभिप्राय 
अंदाजापूर्वीचे फेरबदल केलेली 
अर्थसंकल्पीय अंदाज तरतूद 
मागणी क्र झेडई-१, २०५३, जिल्हा प्रशासन 
भाग-१ (+) 
पुनर्विनियोजनाद्वारे अनुदानात वाढ करण्यात आलेले 
लेखाशीर्ष 
7 “मागणी क्र.झेडई-१, २०५३, जिल्हा ३३,००० १,२३,५०० १,५६,५०० | महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरणाल विभागीय 
प्रशासन, (००)(१०१), आयुक्‍त (००)(०१) आयुक्‍त, स्तरावर सुनावणी घेण्यासाठी प्रवास करावा 
औरंगाबाद, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, लागत असल्याने अतिरिक्‍त निधीची आवश्‍यकता 
आस्थापना खर्च (अनिवायी (२०५३१२५८)” “99- आहे. 
देशांतर्गत प्रवास खर्च ” 
एकूण ३३,००० १,२३,५०० १,५६,५०० 
मागणी क्र झेडई-१, २०५३, जिल्हा प्रशासन 
भाग- २ (-पुनर्विनियोजनाद्वारे अनुदानात घट करण्यात 
आलेले लेखाशीर्ष 
7 मागणी क्र.झेडई-१, 2043, जिल्हा प्रशासन, १,५०,००० | रु.९५,०००/- ५५,००० | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ 
(००)(१०१), आयुक्त (००)(०२) आयुक्‍त, औरंगाबाद, मंडळ हे पद सध्या रिक्‍त असल्याने मंजूर 
महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, आस्थापना खर्च असलेल्या तरतूदीमधून रु. ९५,००० रक्‍्कमचे 
(अनिवार्य, (२०५३१२६७), पुनर्विनियोजन करण्यात आले. 
“१३ कार्यालयीन खर्च” 
“११ देशांतर्गत प्रवास खर्च” 44,000 | रु.२८,५००/- २६,५०० | सदर उप शीर्षाखाली खर्च अपेक्षित नसल्याने 
मंजूर असलेल्या तरतूदीमधून रु. २८,५०० 
रक्‍्कमचे पुनर्विनियोजन करण्यात आले. 
एकूण २,०५,००० q 323,400 ८१,५०० 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


